केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना पाणलोट 
विकास घटक २.० या योजनेच्या अंमलबजावणीकरीता 
अनुसूचित प्रवर्गासाठी सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीमधून निधी वितरीत करणेबाबत 

केंद्र हिस्सा (लेखाशिर्ष ४४०२ २८८८) 

राज्य हिस्सा (लेखाशिर्ष ४४०२ २८९७) 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.०६ /अर्थसंकल्प (विघयो) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १४ मार्च, २०२३ 


वाचा :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२० व ०८.०२.२०२३ 
२) मृद व जलसंधारणा विभागाची नस्ती क्र.संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.१५/जल-८ 


शासन निर्णय :- 

केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना पाणलोट विकास घटक २.० या योजनेच्या 
अंमलबजावणीकरीता अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात मागणी क्र.एन-४, ७८९, 
अनुसूचित जातींसाठी fasts घटक योजना, (०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना, (०१) (04) 
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास व्यवस्थापन कार्यक्रम (केंद्र हिस्सा ६०टक्के) 
(कार्यक्रम) लेखाशिर्ष ४४०२ २८८८, ५३- मोठी बांधकामे खाली पुरवणी मागणी व्दारे रु.१८५४.१९ लाख तर (राज्य 
हिस्सा ४०%) (कार्यक्रम) लेखाशिर्ष ४४०२ २८९७, ५३- मोठी बांधकामे खाली रु.१२३६.१२ लाख इतका निधी 
अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ व २ येथील परिपत्रकान्वये सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या निधी 
वितरणासाठी मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. त्यास अनुसरुन मृद व जलसंधारणा विभागाच्या संदर्भाधीन नस्तीवर 
वित्त विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना पाणलोट विकास घटक २.० या 
योजनेच्या अंमलबजावणीकरीता अनुसूचित प्रवर्गासाठी केंद्र हिस्सा मुख्य लेखाज्ीर्ष ४४०२२८८ खाली रु.१८४५.०० 
लाख व राज्य हिस्सा मुख्य लेखाशीर्ष ४४०२ २८९७ खाली रु. १२३०.०० लाख असा दोन्ही मिळून एकूण रु. 
३०७५.०० लाख प्रधान सचिव (मृद व जलसंधारण विभाग), मंत्रालय, मुंबई यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर 
(BEAMS) वितरीत करण्यास मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 
२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर वितरीत निधी खर्च 
करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पध्दतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च करावा. सध्याच्या 
शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच 
उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/ उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य 
झालेले भौतिक उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, 
समाजकल्याण, संबंधित प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाजकल्याण, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व मृद व 
जलसंधारण विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. 
३. विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर खर्च होईल 
याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 
४. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र्‌ अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ व दि. ०८.०२.२०२३ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे 
काटेकोरपणे पालन करावी. 
५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ व दि. ०८.०२.२०२३ रोजीच्या शासन 
परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात आणि वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ 
क्र.२०३/व्यय-१४, दि.२८.०२.२०२३ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.०६ /अर्थसंकल्प (विघयो) 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०३१३१११२१५७७२२ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने ene 
p R A S H A N T AN PEG ASISTANCE DEPARTMENT, pot ५००१५ 


2.5.4,20=759e87{bd 1 e68c290a7221620636ede8425d6a870aa0240f18 
d726b 


32, 
pseudonym=81399435626E9FEA18299D95CAA243F02DC0029F, 
\ber=5599270E38B296E5ESD8 14FF5976561A3EC66D875AEB 
425D735E1D7C12140929, cn=PRASHANT PUNDLIK WAGH 
123.03.15 12:19:52 +05'30 


(प्रशान्त पुं. वाघ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


-O 


प्रधान सचिव (मृद व जलसंधारणा विभाग), मृद व जलसंधारणा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
संचालक, मृदसंधारणा व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, पुणे 

आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व प्रादेशिक उप आयुक्‍त (समाजकल्याण) (समाजकल्याण आयुक्‍तालयामार्फत) 
ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, yar मजला, विधानभवन, मुंबई 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 

वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

मृद व जलसंधारणा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/ विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग. 


COS SB ef ee SS 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


